भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि., 
लक्ष्मीनगर, देगांव-येळेगाव, ता.अर्धापूर, जि.नांदेड 
या कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध 
करून देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.ससाका १०२३/प्र.क्र.१२३/३ स 
मंत्रालय विस्तार इमारत रूम नं. ६२०, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. २० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ- १.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. ससाका २०२३/प्र.क्र.९९/३स, 
दि.१३.०९.२०२३. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. ससाका १०२३/प्र क्र.१२३/३स, 
दि.२३.१०.२०२३ 
3. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र. ससाका २०२३/प्र.क्र.९९/३स, 
दि.१०.०९.२०२४ 


शासन शुध्दिपत्रक : 


राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये धोरण 
ठरविण्यात आले होते. सदर धोरणामध्ये संदर्भ H.3 येथील शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात 
आली आहे. त्याप्रमाणे संदर्भ क्र. येथील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि., लक्ष्मीनगर, 
देगांव-येळेगाव, ता.अर्धापूर, जि.नांदेड या साखर कारखान्याच्या शासन निर्णयातील अट क्र.५ मधील 
“कायदेशिर बाबींची पूर्तता करुन” हा मजकूर व अट क्र. ६ व ७ मधील “वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशिर 
बाबींची पूर्तता करुन या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा” हा मजकूर वगळण्यात येत असून, सुधारित 
अट क्र. ५,६ व ७ खालीलप्रमाणे वाचावेत. 


सुधारित अट क्र. (५) 

संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून सदरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या 
परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील याबाबत 
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका १०२३/प्र.क्र.१२३/३ स 


सुधारित अट क्र. (६) 

सदर कर्जाची संपुर्ण परतफेड होईपर्यंत, विद्यमान संचालक मंडळातील सर्व संचालक, 
मयत/ अपात्र झाल्याने रिक्‍त झालेल्या पदावर नव्याने निवड/नामनिर्देशन झालेल्या 
संचालकांकडून त्यांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसांत कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या 
परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील याबाबत 
संबंधित संचालकांनी बंधपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील 


सुधारित अट क्र. (७) 


सदर कर्जाची संपुर्ण परतफेड होईपर्यंत, निवडणूकीव्दारे नव्याने संचालक मंडळात निवडून 
आलेल्या संचालकांकडून त्यांनी पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांत कर्ज व त्यावरील संपूर्ण 
व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार 
राहतील याबाबत संबंधित संचालकांनी बंधपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥/85॥[॥8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१३३२०९६३०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरी करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANKUSH PANDURANG ne OVERWNENTOFMAKAASHTA = COPERATON 


5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1c3f2364841c81f8c437078a33 
3b7111446a2, postalCode=400032, st=Mahi 


S H | N G A D E INumber=E11F71FCAC23 1 BOF91F430636DE14F6C49B569D 173346 
155B9208DCD97DD078B, -ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


(अं. पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर). 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक., मुंबई 
१३. निवड नस्ती (३-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


